अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२०-२०२१ मागणी 
क्र. वाय-०६, मृद व जलसंधारण यावरील 
भांडवली खर्च (योजनेत्तर) (४४०२ १९४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६९-आ/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अंर्तसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६/०४/२०२० 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग: बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-आ/पापु-१५, 

दि. १६/०७/२०२० 

प्रस्तावना : 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, (००) (१०१) 
मृद सर्वेक्षण व चाचणी , (०१) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अधिकरण या खालील लहान पाटबंधारे 
योजना, भारीत (०१) (०१) , एक- भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील लहान पाटबंधारे 
योजना ४४०२ ११३९ (अनिवार्य),(०१) (०१) एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण या खालील 
लहान पाटबंधारे योजना ४४०२ ११४८ (अनिवायी” या लेखाशीर्षाखाली रू.२९,७३,५३,०००/- इतकी 
दत्तमत व रू. ५,००,०००/- इतकी भारित तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 
रू. १३,२२,२२,८००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आले होते. सदर लेखाशीर्षाखाळी पुढील कालावधीचा खर्च 
भागविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून 
देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय: 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापना व इतर 
अनुषंगीक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी ४४०२ ११४८ या लेखाशिर्षातंर्गत पुढील विवरणपत्रात 
स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रू. २,९५,१५,१००/-(दोन कोटी पंच्याण्णव लाख पंधरा हजार 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-आ/पापु-१५ 


शंभर फक्त) इतके दत्तमत अनुदान भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन 


निर्णयाद्वारे मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष सन २०२०-२०२१ | सध्या वितरीत 
२०२०-२०२१ । करीता आतापर्यंत करावयाचे 
करिता मंजूर | वितरीत केलेले अनुदान 

तरतूद अनुदान 

a ०१ वेतन २५९११७.००० | १२९५५८.५०० २५९११.७०० 

२ ।०२मजूरी ३६३.००० ३६.३०० ३६.३०० 

३ ०३अतिकालीक भत्ता १२३८.००० 0,000 0,000 

8 ०६ विद्युत टेलिफोन पाणी पट्टी २५००.००० २५०.००० ५००.००० 

षु ११ प्रवास खर्च 3000,000 0,000 0,000 

६ १३ कार्यालयीन खर्च ४५००.००० ४५०.००० ९००.००० 

७ १४ भाडेपट्टी व कर २३९१.००० २३९.१०० ४७८.२०० 

८ २४ पेट्रोल तेल वंगण १६८८९.००० । १६८८.९०० १६८८.९०० 

९ २६ जाहिरात व प्रसिध्दी २५.००० ०.००० ०.००० 

|१०_ | ५१ मोटार वाहने १८३०.००० ०.००० ०.००० 

।११_ | ०२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री | ५५००.००० ०.००० 0,000 

ष्कूण २९७३५३.००० ।१३२२२२.८०० २९५१५.१०० 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्रमांक ४ ते १३ व सोबतच्या परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर खर्च “मागणी क्रमांक वाय-६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, (००) 
(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अधिकरण या खालील लहान 
पाटबंधारे योजना, (०१) (09) एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण या खालील लहान पाटबंधारे 
योजना ४४०२ ११४८ (अनिवायी” यालेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. सदर निधी वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधिन क्र. १ शासन परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-आअ/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२६१४४१०४३२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHE 
3 HAJARE 


(बाळासाहेब हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

६. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

७. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४, पापु-२० 

८. निवड नस्ती (पा.पु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


